तांत्रिक अधिकारी, गट - ब या पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२४ रोजीची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र. ७/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मे, २०२४. 
संदर्भ = १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२,दि.२१.०६.२०२१. 
२) समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक, दि.०८.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेन्वये नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील 
नियम अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक निश्चित करण्यात आला आहे. 

संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये तांत्रिक अधिकारी, गट - ब या पदावरील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०२४ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत. 


यास्तव, आता तांत्रिक अधिकारी, गट - ब अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 


१. क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील तांत्रिक अधिकारी, गट - ब या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ ची 
स्थिती दर्शविणारी राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सर्व तांत्रिक अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठता सूचीची प्रत विभागाच्या 
संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावी. 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१४१४५००४२२०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=86c1e7844a91 135f45e7219341 11ca2b5dc8481b51e96a 


79000aeea1e91 208fb, postalCod: 


pr le=400032, st=Maharashtra, 
RAVI N D RA PA T | L serialNumber=8E2CF7F99A7E33F6152BFFOB34255DD63550B37 


FBBB9A98CEE4ECD4336F598, cn=ASMITA RAVINDRA PATIL 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
३) सर्व तांत्रिक अधिकारी. 
४) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०७/ना.पु.१५, दिनांक १४ मे, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


१. संवर्गाचे नाव : तांत्रिक अधिकारी, गट-ब 


२. वेतनश्रेणी : एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
३. दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (अ) 
संबंधित Sanit eee 
(ब) नुसार  श्री/ जा वक नुसार संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
ता शासकीय अधिकाऱ्याचे नाव पदावरील जन्म दिनांक प्रवर्ग प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीम. प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 
ae नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
1 १__| २ ३ 1 ८४ ष्‌ & fF ७ ८ ९ | go 
fae श्री. प्रसाद मनोहर खरात पदोन्नती १२-०९-१९६७ | अ.जा. । ३०-०९-२०२२ | २६-०९-२०२२ | ३०-०९-२०२५ Po 
2. श्री. राजेंद्र भागवत केदारे पदोन्नती ०५-०९-१९६७ | अ.जा. | ३०-०९-२०२२ | २६-०९-२०२२ | ३०-०९-२०२५ Po - 
3. श्री. विनोद नारायणराव काळे पदोन्नती ३१-१०-१९७५ | इ.मा.व. | २४-०३-२०२३ । 23-03-2023 | 39-90-2033 po - | 
8, श्री. निनाद अशोकराव लांडे पदोन्नती ३०-०६-१९८३ | इ.मा.व. | २४-०३-२०२३ | 23-03-2023 | ३०-०६-२०४१ | = il 
प. श्री. । राजेश नरसिगराव पुंजल पदौोन्नती ०५-०७-१९८२ | अ.ज २४-०३-२०२३ | २३-०३-२०२३_ | 39-00-2080 | - | 
६. श्री. संतोष मन्मथ सरडे पदोन्नती १९-०६-१९७७ | इ.मा.व. | २४-०३-२०२३ | २३-०३-२०२३ । ३०-०६-२०३५ Po - | 
ASMITA arene es 
RAVINDRA PATIL यका aims 


PATIL 


Date: 2024.05.14 15:04:05 +05'30' 


(अस्मिता पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


